दर नियंत्रक समिती) Price Monitoring 
Committee) वरील अशासकीय सदस्यांचे 
सदस्यत्व रद्द करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः जीवका-१५२०/प्र.क्र.१४/नापु २३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२ 
तारीख: १३ फेब्रुवारी, २०२० 


वाचा -:- 
१) शासन निर्णय क्रमांकः जीवका-१५१५/प्र.क्र.११५/नापु २३, दिनांक २८ डिसेंबर, २०१५ 
२) शासन निर्णय क्रमांकः जीवका-२०१५/प्र.क्र.२५/नापु २३, दिनांक ०३ नोव्हेंबर, २०१६ 
३) शासन निर्णय क्रमांकः शिकाना-२०१५/प्र.क्र.२५/नापु २३, दिनांक ३१ मार्च,२०१७ 
प्रस्तावना :- 


जीवनावश्यक वस्तू अधिनियम, १९५५ अंतर्गत अधोरेखीत केलेल्या वस्तूंपैकी तूर / तूरडाळ, 
खाद्यतेल, खाद्यतेल बीया व इतर कडधान्य यांची सरासरी किंमतीमध्ये १५ % पेक्षा अधिक वाढ झाल्यास 
वाढीव किंमती नियंत्रित करावयाच्या उपाययोजनांबाबतचा कृती आराखडा (Action Plan) तयार 
करण्यासाठी उपरोक्त १ येथील झासन निर्णय दिनांक २८.१२.२०१५ अन्वये दर नियंत्रक समिती (Price 
Monitoring Committee) गठीत करण्यात आली आहे. 

सदर समिती अप्पर मुख्य सचिव (कृषि व पणन) यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आली 
असून सचिव (वित्त) व सचिव, कृषि उत्पन्न व बाजार समिती हे या समितीचे सदस्य आहेत. याशिवाय या 
समितीमध्ये १ ग्राहक पंचायत सदस्य व २ स्वयंसेवी संस्था (ग्राहक) (राज्याच्या ग्रामीण भागातील) 
सदस्यांचा समावेश आहे. सचिव (अ.ना.पु. व ग्रा.सं.विभाग) हे समितीचे सदस्य सचिव आहेत. उपरोक्त 
२ येथील दिनांक ३ नोव्हेंबर, २०१६ च्या शासन निर्णयान्वये दर नियंत्रक समितीवर ३ अशासकीय 
सदस्यांची नियुक्‍ती करण्यात आळी आहे. 

मुख्य सचिवांच्या दिनांक ०३ जानेवारी २०२० च्या टिप्पणी अन्वये प्रत्येक प्रशासकीय विभागांतर्गत 
विविध कायदे /अधिनियम/ नियमाद्वारे स्थापित केलेली शासकीय / अशासकीय मंडळे व समित्या यावर 
नियुक्‍त केलेल्या सदस्यांच्या नियुक्त्या रद्द करून, नव्याने मंडळे व समित्या पुर्नगठीत करण्याबाबत 
सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार दर नियंत्रक समितीवरील अशासकीय सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द 
करण्याची बाब झासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय:- 

दिनांक ०३ नोव्हेंबर,२०१६ च्या शासन निर्णयान्वये दर नियंत्रक समितीवर नियुक्‍त करण्यात 
आलेल्या खालील अशासकीय सदस्यांचे या समितीवरील सदस्यत्व या आदेशाच्या दिनांकापासून रद्द 
करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः जीवका-१५२०/प्र.क्र.१४/नापु २३ 


अ.क्र. अशासकिय सदस्यांची नावे 

श्री. रमेश देवराम टाकळकर. मु. पो. पिपळे-जगताप, ता. शिरुर, जि. पुणे. 

डॉ. नामदेव नारायणराव बेहरे. मु. पो. ता. समुद्रपूर, जि. वर्धा. 

३. | श्रीमती छाया रमेठा वारंगे. ४-लक्ष्मीचाळ, मजास रोड, सारस्वत को. ऑप. IHGA, 
जोगेश्वरी, मुंबई - Yoo 0६0. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००२१३१२२०५६३४०६ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


igitally signed by Krishnakant Trimbak Kadam 

: =IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Food Civil Supplies and 
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
25. }eece3a03b079daf397bbab37ee73e01a 1 bfe0052ebb85c86842ad 
7508c602fd, 
serialNumber=696797aa8f8e848 159068e22b7a23ee4 1f0635cfd31c6d99748 
e4dd3cc13669, cn=Krishnakant Trimbak Kadam 
Date: 2020.02.13 12:25:42 +05'30! 


(कृ. fA. waa) 
शासनाचे कक्ष अधिकारी 


Krishnakant Trimbak Kadam 


१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 

२. मा. मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 

३. मा. मंत्री (अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण) यांचे खाजगी सचिव 

४. मा. राज्यमंत्री (अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण) यांचे खाजगी सचिव 

५. मुख्य सचिव यांचे उप सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

६. अ.मु.स.(वित्त) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय,मुंबई 

७. प्रधान सचिव (अ.ना. पु. व ग्रा.सं.वि.) यांचे स्वीय सहायक, मंत्राळय,मुंबई 

८. सचिव (कृषि) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय , मुंबई 

९. सर्व विभागीय आयुक्‍त 

१०. सर्व जिल्हाधिकारी 

११. सर्व उप आयुक्त (पुरवठा) 

१२. सचिव, कृषि उत्पन्न बाजार समिती, मुंबई 

१३. श्री. रमेश देवराम टाकळकर, मु.पो. पिंपळे -जगताप, ता. शिरुर, जि. पुणे 

१४. डॉ. नामदेव नारायणराव बेहरे, मु.पो.ता. समुद्रपूर, जि. वर्धा 

१५. श्रीमती छाया रमेश वारंगे, ४ - लक्ष्मीचाळ, मजास रोड, सारस्वत को.ऑप. बँकेसमोर, 
जोगेश्वरी, मुंबई ४०० ०६0 

१६. कक्ष अधिकारी,रोखझाखा, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मंत्राळय,मुंबई 

१७. कार्यासन नापु-२३ संगहार्थ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


